मनसे पक्षातर्फे टोल विरोधी आंदोलनात भाग घेतलेल्या 
लोकांना ताब्यात घेवून त्यांना संबंधित ठिकाणी 
पोहचविण्याकरीता भाडेतत्त्वावर अधिग्रहित केलेल्या 
एस.टी. महामंडळाच्या बसेसच्या भाड्यापोटी देय 
असलेली रु. ९२,५६१/- इतकी रक्कम अदा करण्याच्या 
प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०४१६/३८१५/प्र.क्र.५३/ faa १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०१७. 


संदर्भ - पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/ ३० /३५७७/वाह.अधि. 
ठाणे शहर /२३४/ २०१४, दिनांक (७.१०.२०१६. 
प्रस्तावना :- 


दिनांक १२.२.२०१४ रोजी मनसे पक्षातर्फ टोल विरोधी आंदोलनात भाग घेतलेल्या लोकांना ताब्यात 
घेवून त्यांना संबंधित ठिकाणी पोहचविणेकरीता ठाणे व भिवंडी एस.टी. महामंडळाकडून ६ बसेस भाडे 
तत्वावर अधिग्रहित केल्या होत्या. सदर अधिग्रहित करण्यात आलेल्या एस. टी. महामंडळाच्या 
बसेससाठीच्या रु. ९२,५६१/- (रु. AMT हजार पाचशे एकसष्ट फक्त) इतक्या भाडेखर्चास कार्योत्तर 
मंजूरी मिळणेबाबत तसेच, सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर रक्‍कम 
खर्च करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 
शासन निर्णय:- 

दिनांक १२.२.२०१४ रोजी मनसे पक्षातर्फ टोल विरोधी आंदोलनात भाग घेतलेल्या लोकांना ताब्यात 
घेवून त्यांना संबंधित ठिकाणी पोहचविण्याकरीता ठाणे व भिवंडी एस.टी. महामंडळाच्या अधिग्रहित केलेल्या 
बसेसचा रु. ९२,५६१/- (रु. ब्याण्णव हजार पाचशे एकसष्ट फक्त) इतका भाडेखर्च अदा करण्याच्या 
प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदरचा खर्च मागणी क्र .“बी-१ YY, पोलीस (00) १०९, जिल्हा पोलीस (00) (00) (०१) जिल्हा 
पोलीस बल, SAAT (२०५५०१६८) ५०- इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१६-१७ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ ५१४ / १६ /व्यय- ७, दिनांक १५.११.२०१६ 
अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०१०४१४१५२१६२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ee e DN: 
st=Mahi 
2.5.4.20: Jeb 445f264826ab 1 0bb42793fc26e38381 13296e7ff 
81205 1f6f, cn=Vijay D Patil 


Date: 2017.01.04 14:19:59 +05'30' 


(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Vijay D Patil 
: C=IN, o=Government Of Mahi 


प्रति, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, ठाणे. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती. 


Cc 40 A WO 


